राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार 
योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत 
केलेल्या ₹१४६.६७ कोटी निधीचे 
प्रकल्प निहाय वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मे, २०२० 


. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 
. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 


सरकार यांचे पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१९ 


. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २९/०६/२०१९. 
. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/नि/राकृवियो/नि.मा./११०६, दि. १६/०९/२०१९. 
. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 


सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. ०४/०३/२०२० 


. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २०/०३/२०२०. 
. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २७/०३/२०२०. 
. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 


सरकार यांचे पत्र क्र. ७-३/२०१९- राकृवियो, दि. १५/०४/२०२० 


१०. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/नियोजन/राकृवियो/निधी मागणी/१२३१३, 


दि.२९/४/२०२०. 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - wear ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० 


अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र 
शासनाने सन २०१९-२० करिता एकूण ₹ 399.29 कोटी रक्कमेचे (केंद्र हिस्सा- ₹ १८६.६३ कोटी + 
राज्य हिस्सा- ₹ १२४.४८ कोटी) वार्षिक नियतवाटप (Allocation) राज्यास मंजूर केले होते. 


केंद्र शासनाने दि.०४/३/२०२० रोजीच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - 


VAR योजनेंतर्गत राज्यास सर्वसाधारण प्रवर्गाचा दुसर्‍या हप्त्यात वितरीत केलेला केंद्र हिस्याचा 
₹९३.३६ कोटी निधी व राज्य हिस्याचा ₹ ५३.३१ कोटी निधी अनुक्रमे संदर्भाकित दि.२०/०३/२०२० व 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८८/१४-अओ 


दि.२७/०३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत केला होता तथापि, या 
निधीचे (₹१४६.६७ कोटी) प्रकल्पनिहाय वितरण बाकी आहे. केंद्र शासनाने संदर्भाकित 
दि.१५/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० मध्ये वितरीत केलेल्या सदर निधीचा सन २०२०- 
२१ मध्ये विनियोग करण्यास (Revalidation) मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने 
संदर्भ क्र.१० येथील दि.२९/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असून 
त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०१९-२०मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणी करिता केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता एकूण ₹ १४६.६७ कोटी निधी संदर्भाकित दि.२०/०३/२०२० व दि.२७/०३/२०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत केला होता. आता या शासन निर्णयान्वये 
सदर ₹ १४६.६७ कोटी निधीचे (रुपये एकशे शेहेचाळीस कोटी सदुसष्ट लाख फक्त) प्रकल्प व 
अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय वितरण करण्यात येत असून त्याचा तपशिळ सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेला आहे. आयुक्त (कृषि) यांनी कोषागारामार्फत प्राप्त होणारा ₹ १४६.६७ 
कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांच्या नावे उघडलेल्या स्वीय प्रपंजी लेखा 
खात्यामध्ये (PLA) जमा करावा व नंतर परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा. 


२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - CHIR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७९/२०२०/व्यय-१, दि. २२/०५/२०२० 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१११३४८५४७३०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant 
Andge 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८८/१४-अओ 


२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (GAIN), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
११.आयुक्‍्त (TARA), औंध, पुणे 

१२.आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

१३.आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

१४.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसळे नगर, पुणे. 
१५.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१७.संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्‍ताळय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१८.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९.महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२२.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२३.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२५.निवड नस्ती. 


eo (२ G&G & 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८८/१४-अओ 


परिशिष्ट - अ 


कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि-०३१९/प्र.क्र. ८८/१४-अ , दि.२६/०५/२०२० चे सहपत्र 


राष्ट्रीय BY ETT योजनेतर्गत TPCT / अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता वितरीत 


7995.60 कोटी निकीचेप्रकल्प निहाय वितरण 


वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प [सन २०१९-सन २०२०-| वितरीत 
क्र मंजूरी वर्ष | किंमत | किंमती | २० पर्यंत | 29 करिता | करण्यात 
पैकी वितरीत शिल्लक | येत 
(राकृवियो| केलेला | प्रकल्प असलेला 
हिस्सा) | निधी किंमत निधी 
Da 2 3 | 8s |[ ६ ७ (५-६) ८ 
।१_|कृषि जनजागृती कार्यक्रम २०१९-२०) २.९६ | २.९६ | २.०० ०.९६ | ०0.९६ 
२ गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा व उर्वरीत अंश तपासणी 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, क्षमतावाढ व ।51/ २०१७-१८) ४.३५ | ४.३५ ३.७० ०.६५ ०.६० 
सभासदत्व घेणे आणि NABI प्रमाणीकरण करणे 
3 उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत शासकीय रोपवाटीकां 
मत cies 2099-92] १९.९७ | १९.९७ । १९.४३ ०.५४ ०.५४ 
४ | हळद यांत्रिकोकरण व काढणी पश्चात व्यवस्थापन |२०१७-१८| २२.९१ | १०.०१ | ३.२५ ६.७६ २.०० 
५ | संरक्षीत शोती २०१८-१९) ३००.०० | 440,00] ९४.८३ | ५५.१७ | १०.५० 
६ | कांदा चाळ उभारणी 2098-20) १५०.००।| ६०.०० ९.०१ ५०.९९ ५०.९९ 
9 ala तळे अस्तरीकरण २०१९-२०) १००.०० | ६०.०० ३०.०० ३०.०० ३०.०० 
अ. आयुक्त (कृषि) ६१७.३२ | 394.49 | १६२.२२ | १५३.२९ | ९५.५९ 
८ सिचन पाणी गरज सल्ला सेवा (म.फु.कृ.वि., राहुरी) २०१४-१५) ५.०० | ५.०० | ४.८५ ०.१५ । ०.१५ 
९ | ]ोतकरी प्रथम (म.फु.कृ.वि., राहुरी) 2094-96] ५.९० | ५.९० | ४.५० १.४० | ०.५० 
i ० कृषि महाविद्यालय नागपूर येथे जैवीक कोड निर्मिती 
व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना ट्रायकोग्रामाचा प्रचार व ।२०१९-२०) ०.५८ ०.२० ose .१० oe .१० वि ,१० 
यवस्थापन प्रकल्प (पं.दे.कृ.वि., अकोला) 
ब. | कृषि विद्यापीठ (सर्व) ११.४८ | ११.१० ९.४५ १.६५ ०.७५ 
lw १ १०८ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शोतमाल 
तारण सुविधेसाठी गोदाम उभारणी. fore te oa Sete ८५३७८७... 
क. | कार्यकारी संचालक, कृषि पणन मंडळ १०४.०९ | ४१.८६ | २३.७३ | १८.१३ | ५.०० 
१२ वखार पावती सुविधा व ऑनलाईन ट्रेडींग सुविधेसह 
राज्यातील १० ठिकाणी गोदामांचा निर्मिती प्रकल्प Serra ao Ul eet negra =e os 
१३ | विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये १० ठिकाणी गोदाम 
क डा कना! २०१७-१८) २३.८३ | १०.१८ | ९.२९ ०.८९ ०.६९ 
ड. | व्यवस्थापकीय संचालक, वखार महामंडळ १८६.९३ | १२७.०८ | ५४.०३ | ७३.०५ | 2.38 
१४ 'शेळी व मेंढी पैदासीकरण केंद्राचे बळकटीकरण 
करणे (पडेगाव (औरंगाबाद), भिलाखेड (जळगांव), eal Mees: oes we aca oe 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८८/१४-अओ 


अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प [सन २०१९-सन २०२०-| वितरीत 
W. मंजूरी ay | | किंमत | किंमती | २० पर्यंत | 29 करिता | करण्यात 
पैकी | वितरीत | शिल्लक | येत 
(राकृवियो| केलेला | प्रकल्प असलेला 
हिस्सा) | निधी | किंमत | निधी 
दहीवडी (सातारा), अंबेजोगाई (बीड), महूद 
(सोलापूर) 
१५ | महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
अधिनस्त प्रुवैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर, मुंबई व 
परभणी येथील शैक्षणिक पद्युचिकित्सालयाचे 2096-99] १६.५१ | १६.५१ | १२.९६ | ३.५५ | २.३६ 
नुतणीकरण व बळकटीकरण तसेच 
पश्ुवैद्यकांकरिता प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करणे. 
१६ | विदर्भ व मराठवाडा करीता दुग्ध विकास कार्यक्रम 
राबविणे २०१७-१८। १७४.४२ | १७४.४२ | ३५.७२ १३८.७० | १०.०० 
राबविणे 
१७ | अकोला येथील पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ 
वेटरनरी अँन्ड अनिमल सायन्स येथे टीव्हीसीसी ।२०१७-१८) ४.५० | ४.५० | ४.२० ०.३० | 0,30 
आणि डायग्नोस्टिक aa मजबुतीकरण 
१८ ।आयव्हीबीपी, पुणे येथे व्यापारी तत्वावर छोटे प्राणी 
पैदास केंद्र उभारणे २०१७-१८| १०.०० | १०.०० ६.४५ ३.५५ १० .०0 
१९ | कृत्रिम रेतन सुविधा प्रकल्प 2092-98) २४.३७ | २४.३७ | 92.00 | १२.३७ | १०.०० 
२० | सोलपूर जिल्ह्यात पीपीपी तत्वावर होळीपालन 
प्रकल्प राबविणे (सृजन सेंद्रिय वस्तू प्रा.लि.) ise cal eas ass | ९७० a होत र 
इ. | आयुक्त (पशुसंवर्धन) २४४.७१ | २३८.६० | ७७.३१ | १६१.२९ | २४.३७ 
२१*|गतिमान दुग्ध विकास कार्यक्रम (सिन्नर तालुका 
सहकारी दुध उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्या.) 2099-92] २०.५३ | १०.२६ | ६.६४ ३.६२ ३.६२ 
ई. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास) 20.43 | १०.२६ | ६.६४ ३.६२ । ३.६२ 
२२ |§ जेट्टी बांधून मच्छिमारांना पायाभूत व काढणी प 
व्यवस्थापन सविधा २०१७-१८| ८३.५० | ८३.५० | ९९० ८३.५० १५.०० 
व्यवस्थापन सुविधा पुरविणे 
फ. आयुक्‍त (मत्स्य व्यवसाय) ८३.५० | ८३.५० | 0,00 | .00 ८३.५० १५.०० 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--ई--फ) १२६८.५६। ८२७.९१ | ३३३.३८ | ४९४.५३ | १४६.६७ 


* 26 व्या6/60 ISAT /यिळालेल्या AIA TAR “NAAT दुग्ध विकास कार्यक्रमांतर्गत” IAC तालुका सहकारी दुध उत्पादक व 


प्रक्रिया संघाच्या फुधारित प्रकल्प/करिंयतीनुसार केवळ सदर संघाच्याप्रकल्पाशी संबंधित उर्वरित रक्कमा नगुद केलेल्या आहेत: 


REKKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


